जिल्हा परिषद- चंद्रपूर अंतर्गत रोजंदारी 
कर्मचाऱ्यांना मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
न्या. कालेलकर करारानुसार पुर्वलक्षी प्रभावाने 
रूपांतरीत नियमीत अस्थायी आस्थापनेवर 
घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रंमाक : संकिर्ण.५०२३/प्र. क्र.६५/आस्था-१० 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : ११ एप्रिल, २०२३ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्रमांक सार्वजनिक बांधकाम क्र. रुअआआ-१५९६/२२८/सेवा-५ 
दि. २४ एप्रिल,२००१ 
२) विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग यांचे पत्र क्र.विशा/ आस्था/ कार्या ११(६) 
प्र.क./कावि/५२५/२०२३, दि.२०/०३/२०२३. 

प्रस्तावना :- 

रोजंदारी आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना न्या. कालेलकर करारानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने 
रूपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 
धोरणात्मक निर्णय घेतला असून, जे कर्मचारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, दि.२४/०४/२००१ 
च्या शासन निर्णयामधील अटींची पूर्तता करतील त्यांना न्या. कालेलकर करारानुसार फायदे 
देण्यासाठी रुपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यास पात्र ठरविले आहे. सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या दि. २४/०४/२००१ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १ Helles अट क्र.१ 
नुसार रोजंदारी / कार्यव्ययी आस्थापनेवरील जे कर्मचारी शासन सेवेत /जिल्हा परिषद सेवेत 
कार्यरत आहेत आणि त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून त्यांच्या सलग सेवेस उश्ीरात उशीरा 
दि.३१/१२/१९९८ रोजी ५ वर्षे व प्रत्येक वर्षी कामाचे २४० दिवस पुर्ण झालेली आहेत आणि 
करारातील अटींची पूर्तता करतील अशा कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने रुपांतरित नियमित 
अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यास पात्र ठरविले आहे. 

तसेच अट क्र. २ नुसार रोजंदारी /कार्यव्ययी आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेची 
आवर्यकता नसल्यामुळे शासकीय सेवेतून कमी करण्यात आले होते. तथापि, ज्या कर्मचाऱ्यांनी 
अज्ञा कपातीविरुध्द न्यायालयात दावे दाखल केलेले आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांपैकी ज्यांना 
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार FARA करण्यात आलेले आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी 
प्रभावाने रुपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यास पात्र ठरविले आहे. याचबरोबर 
परिच्छेद क्र.२ नुसार ज्या कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात दावे/रिव्हीजन/अपिल/अवमान याचिका 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण.५०२३/प्र. क्र.६५/आस्था-१० 


दाखल केलेली आहे, अशा सर्व कर्मचाऱ्यांनी सर्व प्रकारचे दावे विनाअट मागे घेतल्यानंतर त्यांना 
रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. 


न्या. कालेलकर करार मागणी-१ रोजंदारी आस्थापना परिच्छेद-२८ मध्ये नियमित 
आस्थापनेवर नेमणूक मिळण्याबाबत पुढीलप्रमाणे तरतूद आहे.- “रूपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवर कामगार नेमला गेला की, त्याला मुंबई मुलकी सेवा नियम लागू होतात.” 
०२. न्या. कालेलकर करारातील तरतूद तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
दि.२४/०४/२००१ च्या शासन निर्णयातील नमूद तरतूदींच्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद,चंद्रपूर यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावाची छाननी केली असता, असे दिसून 
येते की, जिल्हा परिषद- चंद्रपूर मधील अंतर्गत पश्नुसंवर्धन विभागातील रोजंदारी/कार्यव्ययी 
आस्थापनेवर कार्यरत श्री.मोरेश्वर मार्कडी कागदेलवार,श्री.अनिल लहानू गुरनूले, श्री.एकनाथ 
यादव कुमरे व विलास नामदेव कोवे, रोजंदारी मजुर हे शासन निर्णय दिनांक २४/०४/२००१ 
मधील अटींनुसार त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून दिनांक ३१/१२/१९९८ पर्यंत सलग सेवेची 
५ वर्षे पूर्ण करीत असून जिल्हा परिषद - चंद्रपुर अंतर्गत उपरोक्त ४ कर्मचारी रूपांतरीत नियमित 
अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यास पात्र ठरतात. 


शासन निर्णय : - 

रोजंदारी /कार्यव्ययी आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना रूपांतरित नियमित अस्थायी 
आस्थापनेवर घेण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.रुअआ-१५९६/ 
२२८/सेवा-५, दि.२४/०४/२००१ मधील तरतूदी विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- 
अ" मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना न्या. कालेलकर करारानुसार फायदे देण्यासाठी 
रुपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 

शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-"अ" मधील रोजंदारी/ 
कार्यव्ययी आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या रकाना क्र.४ मधील पदावर व 
रकाना क्र.६मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून रूपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यास 
शासन मान्यता देत आहे. 
०२. शासनाच्या या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यास रूपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर 
आणल्यानंतर त्यांना न्या.काळेलकर कराराच्या तरतूदीनुसार अनुज्ञेय ठरणाऱ्या वेतनवाढीतील 
फरकाचे विनियमन पुढील प्रमाणे करण्यात येईल:- 

१) रोजंदारी/ कार्यव्ययी आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना रूपांतरित नियमित अस्थायी 

आस्थापनेवर नियुक्‍ती झाल्याच्या दिनांकापासून ३१ जानेवारी, २०२३ पर्यंतच्या वेतन 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण.५०२३/प्र. क्र.६५/आस्था-१० 


वाढीतील फरकाची रक्‍कम (सर्व प्रकारच्या भत्त्यासहित) त्या त्या वर्षाच्या ऑक्टोबर 
महिन्यांत संबंधित कर्मचाऱ्याच्या भविष्य निर्वाह निधीत दहा ( त्यांच्या सेवानिवृत्तीळा 
शिल्लक कालावधी विचारात घेऊन जास्तीत जास्त १० हफ्ते) समान हप्त्यात जमा 
करण्यात यावी व प्रत्येक हप्ता त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा झाल्यापासून ३ 
वर्षापर्यंत सदर रक्कम त्यांना खात्यातून काढता येणार नाही. दिनांक ३१ जानेवारी, 
२०२३ पासून पुढील वेतनवाढीतील फरकाची रक्कम सर्व प्रकारच्या भत्त्यासहित ही 
त्यांच्या नांवे काढलेल्या धनादेशाद्वारे अदा करण्यात यावी. 
२) सदरहू आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकापर्यंत दरम्यानच्या काळात संबंधित 
कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असतील किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेत असतील, तर अझ्ञावेळी 
त्यांना रूपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर नियुक्‍ती झाल्याच्या दिनांकापासून 
सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंतच्या वेतन वाढीतील फरकाची रक्‍कम (सर्व प्रकारच्या 
भत्त्यासहित) त्यांना अनुज्ञेय होणारी थकबाकीची संपूर्ण रक्‍कम ही त्यांच्या नांवे 
काढलेल्या धनादेशाद्वारे अदा करण्यात यावी. 
३) वित्त विभाग-वेतन :शासन निर्णय क्रमांक ,१११९.क्र.प्र/३/२०१९-सेवा/३ दिनांक ,०२ 
मार्च ,२०१९ मधील तरतूदींनुसार,सातव्या वेतन आयोगामध्ये, तीन लाभांच्या सुधारीत 
सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या अनुज्ञेयतेनुसार लाभ मंजूर करुन अदा करण्यात 
यावे. 
०३. वर नमूद केलेल्या थकबाकीच्या रकमेवर कोणत्याही प्रकारचे व्याज अनुज्ञेय असणार 
नाही आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून अथवा दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसाकडून भविष्यात 
व्याजाबाबतची मागणी करण्यात येणार नाही, अशा प्रकाराचे प्रतिज्ञापत्र त्यांनी जिल्हा परिषदेला 
सादर करणे बंधनकारक राहील. 
०४. संबंधित जिल्हा परिषदेने या शासन निर्णयान्वये कर्मचाऱ्याला चाळू आर्थिक वर्षात अदा 
करावा लागणारा खर्च मंजूर अनुदानातून करावयाचा आहे. 
०५. रूपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेचे आदेश निर्गमित झाल्यानंतर, सदर आदेश 
कर्मचाऱ्यास मान्य नसल्यास त्यांनी त्याबद्दलचे लेखी प्रतिवेदन आदेश मिळाल्यापासून तीन 
महिन्यात सादर करणे आवश्‍यक आहे. या मुदतीत कोणतेही प्रतिवेदन प्राप्त न झाल्यास त्यांचे 
काढलेले आदेश अंतिम समजण्यात येतील व त्यानंतर त्यांची कोणतीही तक्रार विचारात घेतली 
जाणार नाही. 
०६. सीआरटी अस्थायी आस्थापनेवर रूपांतरित झालेले पद संबंधित पदधारक ज्या 
दिनांकापर्यंत सेवेत असतील त्या दिनांकापर्यंत चाळू ठेवण्यात येत आहे. त्यांनतर सदर पद 


व्यपगत होईल व या पदावर अन्य कोणत्याही कर्मचा-यांची नियुक्‍ती करता येणार नाही. 
पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण.५०२३/प्र. क्र.६५/आस्था-१० 


०७. दिनांक १.११.२००५ नंतर सीआरटी आस्थापनेचा दिनांक मिळणा-या कर्मचा-यांना 
सेवानिवृत्तीवेतन अनज्ञेय असणार नाही. अशा कर्मचा-यांना परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन 
योजना (DCPD) किंवा राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. 


०८. मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र.८९२५/२०१५ 


संदर्भात दिनांक २७.१२.२०१७ रोजीच्या न्यायनिर्णय परिच्छेद क्र. १२ - In the light of the above, 
this Writ Petition is partly allowed. dated ०२.०९.२०१० is quashed and set aside and 


Complaint (ULP) No.28/2009 is partly allowed with the following directions: 


(a) The Respondent/ Zilla Parishad shall prepare a proposal of the Petitioner along with 
all other similarly situated daily wagers/ temporaries, who are working in the Water 
Supply Scheme and who have worked for more than १० years, and forward the said 
proposal to the competent authority i.e. Principal Secretary, Rural Development 
Department, Maharashtra State, Mantralaya, Mumbai 32, within a period of EIGHT WEEKS 


from today. 


(0) Upon receipt of the said proposal, the concerned competent authority shall consider 
the quantum of work available, seniority of candidates and available vacant 
posts, while deciding the said proposal for regularization and shall issue necessary orders 


within a period of TWELVE WEEKS from the date of the receipt of the said proposal. 


(c) In the event, the posts are not vacant or not sufficient and in the event the quantum of 
work is available, the concerned competent authority may consider creation of posts strictly 


in accordance with it's Rules. 


(d) After the decision is taken by the competent authority, in the event the Petitioner or 
similarly situated employees have any grievance, they would be at liberty to resort to 


available legal remedies for the redressal of their grievance. 


(e) Considering the directions of the Honourable Supreme Court in paragraph ५५ 
reproduced above, it would be just and proper for the Respondent/ Zilla Parishad 
to take a decision within four weeks from today as regards restoring parity in wages to the 
daily wagers as like the Petitioner and ensure equal wages that are being paid to the regular 


employees in the same Department in which the Petitioner and similarly situated employees 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण.५०२३/प्र. क्र.६५/आस्था-१० 


are working. Considering the observations of the Honourable Supreme Court, it is expected 
that the Respondent/ Zilla Parishad would pass appropriate orders in this regard within 


FOUR WEEKS from today. 


वरील उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार श्री.बाळू तायडे व इतर ४२ रोजंदारी 


पाणी पुरवठा कर्मचारी यांना मा.काळेळकर करारानुसार दिनांक ८ डिसेंबर, २०१७ रोजीच्या 
आदेशानुसार रुपांतरीत नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यात आले आहेत. 


०९. विधी व न्याय विभाग, यांचे दिनांक २८.२.२०१७ रोजीच्या परिपत्रकानुसार 


दिलेल्या सूचना खालीलप्रमाणे आहे. उत्तर प्रदेश राज्य शासन आणि इतर विरुध्द अरविंद कुमार 


श्रीवास्तव यांच्या बाबतीत माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांनी २०१५ मध्ये नोंदवले (१) 500 ३४७ 


अन्वये मार्गदर्शक तत्वे घालुन दिलेली आहेत. त्यानुसार ज्या कर्मचा-याची सेवा १० वर्षे पूर्ण 


झाली आहे. अशा कर्मचा-यांना मा.काळेळकर करारानुसार रूपांतरीत नियमित अस्थायी 


आस्थापनेवर घेण्यास पात्र ठरतात. याआधारे परिशिष्ट (अ) मधील कर्मचाऱ्यांना रूपांतरीत 
नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यात येत आहे. 


१०. हे आदेशा शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,क्र.रूअआ-१५९६/२२८/सेवा-५, 
दि.२४ एप्रिल, २००१ अन्वये दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


११. सदर arm निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४११११३७५११५२० असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


आपला, 


Digitally signed by SURESH DEORAM 
A 


SURESH DEORAM ateekar 


DN: CN = SURESH DEORAM AMBEKAR, C = 
A M B E KA R IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = RURAL 

DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Date: 2023.04.11 11:43:07 +05'30' 


(सु. दे. आंबेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (ग्रा.वि) यांचे स्विय सहाय्यक , मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
२. मा. राज्यमंत्री ,(ग्रा.वि) यांचे स्विय सहाय्यक , मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण.५०२३/प्र. क्र.६५/आस्था-१० 


३. अ.मु.स. (ग्रामविकास) बांधकाम भवन ,२५ ASE पथ, फोर्ट, मुंबई -४००००१ 
३. अपर मुख्य सचिव , वित्त विभाग , मंत्रालय मुंबई -४०००३२ 

४. अपर मुख्य सचिव , सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,मंत्राळय मुंबई -४०००३२ 

५. विभागीय आयुक्‍त , नागपूर विभाग, नागपूर 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद, चंद्रपुर 

७.महालेखापाल , महाराष्ट्र -१ मुंबई /महाराष्ट्र -२ नागपूर 

८. मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी , जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

९. वित्त विभाग, (व्यय-१५) मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

१०. निवड नस्ती ,कार्यासन ,आस्था -१०. 


kK 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण.५०२३/प्र. क्र.६५/आस्था-१० 


शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक- संकिर्ण-५०२२/प्र.क्र.६५/आस्था-१०, दिनांक ११ एप्रिल २०२३ चे 
सहपत्र 


परिशिष्ट-"अ" 
अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव आस्थापनेचा ।नेमणुकीचे |विभागाचे नांव ।रूपांतरीत 
अस्थायी 
आस्थापनेवर 
घ्यावयाच्या 
पदाचे नाव 


रोजंदारी मजूर |जिल्हा परिषद-| वर्ग-४ पदावर | दि.३०/१०/१९९० 
कागदेलवार, चंद्रपूर 


sara लहानू | रोजंदारी मजूर वर्ग-४ पदावर | दि.०१/०५/१९९२ 
IRIS, 
श्री.एकनाथ यादव ' रोजंदारी मजूर वर्ग-४ पदावर | दि.२५/०७/१९९४ 
कुमरे 
श्री. विलास नामदेव मजूर वर्ग-४ पदावर | दि.०२/०५/१९९७ 
कोवे 


आपला 


Digitally signed by SURESH DEORAM 
S U R ES H D EO RA M DN: CN SURESH DEORAM AMBEKAR, C = 
AMBEKAR Neher i 
DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.04.11 11:43:20 +05'30" 


(सु. दे. आंबेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


